कृषि विभागाच्या सन २०१९-२० 


च्या 


अर्थसंकल्पीय अंदाजापैकी लेखानुदानाचे 


वितरण करण्याबाबत. 
(कृषि, फलोत्पादन व कृषी विद्यापीठे) 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.लेखानु-२०१९/(प्र.क्र.२३/१९)/२-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक :- ३ एप्रिल, २०१९ 
संदर्भ : 
शासन वित्त विभाग परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०१९ 

प्रस्तावना-: 

सन २०१९-२० चा अर्थसंकल्प दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी 
विधानमंडळास सादर करण्यात आल्याचे नमुद करून, सदर अर्थसंकल्प अंतरिम 
असल्यामुळे अतिरिक्‍त अर्थसंकल्प सादर करून विनियोजन विधेयक मंजूर होईपर्यंतच्या 
कालावधीसाठीचा (एप्रिळ, २०१९ ते जुले, २०१९ या चार महिन्यांचा ) खर्च भागविण्यासाठी 
विधानमंडळाने महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) विधेयक, २०१९ मंजूर केले आहे. सदर 
विधेयकाचे आता अधिनियमात रुपांतर झाले असून, ते महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २ म्हणून 
महाराष्ट्र शासन, राजपत्र असाधारण मधील भाग-४ दि. ०८ मार्च, २०१९ अन्वये प्रसिध्द 
करण्यात आले असल्याचे उपरोक्त संदर्भाधिन शासन परिपत्रकात नमूद केले आहे 
2. या अधिनियमान्वये प्रशासकीय विभागास सन २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पातील 
प्रस्तावित लेखानुदानातून दि.१ एप्रिल, २०१९ ते ३१ जुले, २०१९ पर्यंत खर्च करण्यास 
प्राधिकृत करण्यात आले आहे . वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन शासन परिपत्रकानुसार वित्त 
विभागाने मंजूर केल्यानुसार अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१९-२० (White Book) पुस्तकाच्या 
आधारे अनिवार्य बाबी संदर्भातचे सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविण्यात आलेल्या 
लेखानुदानाचे वितरण शासन निर्णयाव्दारे करण्याचे प्रस्तावित होते. तसेच, याअनुषंगाने 
कार्यक्रमांतर्गत तरतूदीसंदर्भात संदर्भाधिन शासन परिपत्रकास अनुसरून लेखाअनुदान 
वितरणातील मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याचे देखील प्रस्तावित होते. त्याअनुषंगाने 
खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन शासन परिपत्रकानुसार या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट-अ मधील स्तंभ क्र. ७ मधील अनिवार्य बाबीसंदर्भातील मंजुर लेखानुदान स्तंभ क्र.५ 
मध्ये निर्देशित केलेल्या कार्यान्वयन / आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात येत 


शासन निर्णय क्रमांकः लेखानु-२०१९/(प्र.क्र.२३/१९)/२-अ, 


आहे, त्यांनी वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन शासन परिपत्रकामध्ये नमूद केलेल्या अटींच्या अधिन 
राहून सन २०१९-२० मधील लेखानुदान विहित पध्दतीनुसार खर्च करण्याची दक्षता घ्यावी. 
२. अनिवार्य खर्चातर्गत प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत विम्याच्या हप्त्यासाठी अर्थसहाय्य , 
भाजीपाला रोपमळे, फळरोप मळे व स्थानिक उद्याने तसेच, कृषि विद्यापीठांना सहायक अनुदाने 
आणि घरबंधणी अग्रीम या योजनेसाठी संबंधित कार्यासनाकडून स्वतंत्रपणे शासन आदेडा 
निर्गमित झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष निधीचे वितरण केले जाईल. 
३. अनिवार्य खर्चातर्गत गौण बांधकामाच्या मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदी गौण बांधकामासाठी 
संबंधित यंत्रणेकडून प्रशासकिय मान्येतेचे आदेश शासनास प्राप्त झाल्यानंतरच सदर निधीचे 
वितरण केले जाईल. 
ग्र; संदर्भाधिन शासन परिपत्रकानुसार कार्यक्रमांतर्गत तरतुदीसंदर्भात योजनानिहाय 
प्रशासकीय व वित्तीय खर्चाच्या मंजूरीचे आदेशा संबंधित कार्यासनाकडून स्वतंत्रपणे निर्गमित 
झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष निधीचे वितरण केले जाईल. 
५. हा शासन निर्णय प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७""५/.॥६॥॥७५॥॥॥०.0०७९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०४०३१५०९३४६२०१ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, णा क का eee 
ARUN VISHNUPANT DN CN = ARUN VISHNUPANT JOSHI, C= IN, 


= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


J O S H | MAHARASHTRA, OU = NA 


Date: 2019.04.03 15:20:00 +05'30' 


(अ.वि. जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,. 
२. आयुक्‍त (दुग्धव्यवसाय विकास), दुग्धव्यवसाय विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई. 
३. आयुक्‍त (पशुसंवर्धन), TAMAS आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४. आयुक्‍त (मत्स्यव्यवसाय), मत्स्यव्यवसाय आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
६. नियंत्रक, डॉ.,बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जि.रत्नागिरी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः लेखानु-२०१९/(प्र.क्र.२३/१९)/२-अ, 


७.नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहूरी, जि. अहमदनगर. 
८. नियंत्रक, मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 
९. नियंत्रक, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला. 


qo. 


११. 
१२. 
१३. 
१४. 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


१ & 


oo 


१६. 
. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 

. सर्व उप सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. सर्व अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, कृषि व, पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
. उप सचिव, (पदुम-१६) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. उप सचिव,(अर्थसंकल्प -१३, व व्यय-१) वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई. 


महालेखापाल,महाराष्ट्र-१(लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय 


लेखापरीक्षा व लेख),मुंबई. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 
सर्व संचालक कृषि आयुक्तालय, पुणे. 

सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक, 

उप विभागीय कृषि अधिकारी, रत्नागिरी, अहमदनगर, अकोला, परभणी. 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


उप सचिव, (का-१४११/१४३१), नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती का.क्र.२ओ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


परिशिष्ट -अ 


शासन निर्णय कृषी व पदुम विभाग, क्र. लेखानु-२०१९/(प्र.क्र.२३/१९)/२-अे, दि. ३ एप्रिल , २०१९ चे सहपत्र 


सन २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पि fetet लेखानुदानाचे वितरण 


(रू.हजारात) 
अ. क्र. युपी योजनेचे नाव लेखाशिर्ष कार्यान्वयन / आहरण व संवितरण अधिकारी मची ती pi सकळ 
| १ | 2 3 1 र द 110७] 
|_९_| See | २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 
कृषी आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्त, पशुसंवर्धन,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्त ,मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण २२३५ ३१५९ 253 १०२६०.०० ३४२०.०० 
2 आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई 
अवर साचव, PUT पशुसवधन, दुग्धव्यवसाय वकास 
व मत्स्यव्यवसाय विभाग, (पदुम प्रभाग)मंत्रालय, 
मुंबई, 
डी-३ |२४०१ - पिकसंवर्धन 
संचालन व प्रशासन (भारित) ती ८००.०० २६६.६७ 
eo) as (दत्तमत) ae ५९०८०३१,०० १९६९३४३.६७ 
५९०८८३१.०० १९६९६१०.३३ 
र डी-३ |विभागीय व जिल्हा कृषि कार्यालये २४०१ ०१४५ १०१८१४७१.०० ३३९३८२३.६७ 
डी-३ |जिल्हा कृषि कार्यालये २४०१०१५०५४ १४५५३२.०० ४८५१०.६७ 
x डी-३ |जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने २४०१ ०१६३ १३६४५१३.०० ४५४८३७.६७ 
जर संगणक गए U 
«fee Teh सेवा कृषि संचालनालय कार्यालयाच्या संगणकोकरण सेवेव rere लला Seas 
६ | डी-३ |तालुका बोजगुणन प्रक्षेत्र २४०१ ०२६१ कृषी आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ४२४२३५.०० १४१४११.६७ 
७ | डी-३ |बीज,रासायनिक खत नियंत्रण ब किटकनाशक चाचणी प्रयोगशाळा २४०१ ०३०५ २४२८६८.०० ८०९५६.०० 
८ डी-३ |कृषि विषयक माहिती पथक Wo? ०७३५ ८१९८.०० २७३२.६७ 
९ | डी-३ |शेतकरी मासिक २४०१०७४४ ३७०१८.०० १२३३९.३३ 
fe ७ तत ४६४३५०० |. ट्ट 
११ | डी-३ | भाजीपाला रोपमळे, फळ रोपमळे व स्थानक उदयाने २४०१ १७२२ ७०९२२२.०० २३६४०७.३३ 
१२ । डी-३ ।प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेतर्गत विम्याच्या हप्त्यासाठी अर्थसहाय्य २४०१ AREY १६५३८०००.०० ५५१२६६६.६७ 
भारित ८००.०० २६६.६७ 
दत्तमत ३५७०५६२९.०० ११९०१८७६.३३ 
२४०१ पिकसंवर्धन - एकूण ३५७०६४२९.०० | ११९०२१४३.०० 
डी-३ | २४०२ - मृद व जलसंधारण 
१३ | डी-३ ।मृद सर्वेक्षण आणि अन्वेषण व मृद विश्लेषण रसायन प्रयोगशाळा Wo? ००३२ कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे २९२६१२.०० २७५३७.३३ 
२४०२ - मृद व जलसंधारण एकूण २९२६१२.०० ९७५३७.३३ 
डी-३ | २४१५ कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण 
०१९ पिकसंवर्धन 
१४ | डी-३ महात्मा फुले कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदाने २४१५ ००२५ |उप विभागीय कृषी अधिकारी, अहमदनगर ४५३८७१६.०० १८१२९०५.३३ 
१५ | डी-३ |डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ००३४ । उप विभागीय कृषी अधिकारी, रत्नागिरी १४२५१०७.०० ४७५०३५.६७ 
१६ | डी-३ | डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ००४३ । उप विभागीय कृषी अधिकारी, अकोला ३०२६४७२.०० १००८८२४.०० 
१७ | डी-३ |बसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ००५२ ।|उप विभागीय कृषी अधिकारी, परभणी २२४६६१९.०० ७४८८७३.०० 
१८ | डी-३ महाराष्ट्र कृषिविषयक शिक्षण व संशोधन परिषदेला सहायक २४१५ ००६१ ।कृषी आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ३४८२९.०० ११६०९.६७ 
२४१९५ - ०१ पिकसंवर्धन एकूण १९२७१७४३.०० ३७५७२४७.६७ 
०३ पशुसंवर्धन 
१९ | डी-३ |महात्मा फुले कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदाने २४१५ ०१९७ | BT विभागीय कृषी अधिकारी, अहमदनगर ४५६८३.०० १८२२७.६७ 
२० | डी-३ ।डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ०१७९ | उप विभागीय कृषी अधिकारी, रत्नागिरी ५४०८६.०० १८०२८.६७ 
२१ | डी-३ ।बसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ०२०३ | BU विभागीय कृषी अधिकारी, परभणी २७७२५.०० ९२४१.६७ 
२४१९५ - ०३ पशुसंवर्धन एकूण १२७४९४.०० ४२४९८.०० 
०४ दुग्धव्यवसाय 
२२ | डी-३ दुग्धशाळा विज्ञान संस्था आरे २४१५ ०२१२ | आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई २३२१५.०० ७७३८.३३ 
२३ | डी-३ |दुग्धक्षेत्र व्यवस्थापन व पशुसंवर्धन पदविका पाठयक्रम २४१५ ०५७१ । आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई १६४१.०० ५४७.०० 
२४९५ - ०४ दुग्धव्यवसाय एकूण २४८५६.०० ८२८५.३३ 
०५ मत्सव्यवसाय 
२४ | डी-३ ।डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ०२४१  । उप विभागीय कृषी अधिकारी, रत्नागिरी १६६७०८.०० ५५५६९.३३ 
२५ | डी-३ | डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ०२६८ = | उप विभागीय कृषी अधिकारी, अकोला ४७९४.०० १८५९८.०० 
२४१९५ - ०५ मत्सव्यवसाय एकूण १७१५०२.०० ५७१६७.३३ 
इतर संस्थाना सहाय्य 
डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विदयापीठाला कर्मचा-यांच्या 
२६ | डी-३ | अंशदानाच्या रकमेइतकी समतुल्य अंशदानाची रक्‍कम देण्यासाठी सहायक २४१५ १०१२ | उप विभागीय कृषी अधिकारी, रत्नागिरी ४८६३९.०० १६२१३.०० 
अनुदान 
२७ । डी-३ यण ची ate! २४१५ १०२१ |उप विभागीय कृषी अधिकारी, अहमदनगर ५६८०३.०० १८९३४.३३ 
२८ | डी-३ i SPD ann atleast pied ' २४१५ १०४१ | Sa विभागीय कृषी अधिकारी, परभणी ९१७८५.०० ३०५९५.०० 
२९ । डी-३ ele सत्य pala) fle चा २४१५ १०५९ । उप विभागीय कृषी अधिकारी, अकोला ३३०६४.०० ११०२१.३३ 
२४९५ - (८०) (१२०) एकूण २३०२९१.०० ७६७६३.६७ 
२४९५ कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण- एकूण ११८२५८८६.०० ३९४९१९९६२.०० 
दत्तमत ४७८२४१२७.०० | १५९४१३७५.६७ 
मागणी क्र. डी-३ एकूण- भारित ८००.०० २६६.६७ 


एकूण 


४७८२४९२७.०० 


१५९४१६४२.३३ 


अर्थसंकल्पीत 


लेखानुदानाद्वारे वितरीत 


अ. क्र. योजनेचे नाव लेखाशिर्ष कार्यान्वयन / आहरण व संवितरण अधिकारी 
क्र तरतूद २०१९-२० | करण्यात येणारी तरतूद 
डी-७ | २७०२ लहान बांधकामे 
३० -७ | अन्वीक्षा नि-प्रयोगनिर्देशन प्रक्षेत्र २७०२ १९३३ । कृषी आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ३६००.०० १२००.०० 
‘ अवर सचिव, कृषि पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास 
BR -७ |३४५१- सचिवालय आर्थिक सेवा ३४५१ ०६७२ cae eae २०६१३३.०० ६८७११.०० 
व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
डी-७ एकूण २०९७३३.०० ६९९११.०० 
See | ६२१९६ ्ाणासाठी कर्ज 
३२ | डी-११ |कृषि विदयापीठाच्या कर्मचा-यांना घरबांधणी अग्रीम उप विभागीय कृषी अधिकारी, दापोली, जि- रत्नागिरी 
उप विभागीय कृषी अधिकारी, अहमदनगर 
६२१६ ०२०१ ७६४३.०० २५४७.६७ 
उप विभागीय कृषी अधिकारी, परभणी 
उप विभागीय कृषी अधिकारी, अकोला 
डी-११ ।७६१०, शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्ज कृषी आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्त, पशुसंवर्धन,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्त ,मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
७६१० 
आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई 
अवर सचिव, कृषि पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास 
व मत्स्यव्यवसाय विभाग, (पदुम प्रभाग)मंत्रालय, 
मुंबई, 
३३ | डी-११ |घर बांधणी अग्निमे ७६१० ०२११ १९९१००,०० ६६३६६.६७ 
३४ | डी-११ । मोटार वाहन खरेदी अग्निमे ७६१० ०२२९ ४०५०.०० १३५०.०० 
३५ | डी-११ |इतर वाहन खरेदी अग्निमे ७६१० ०२३८ २५.०० ८.३३ 
३६ | डी-११ | संगणक खरेदी अग्निमे ७६१० १९२२ १८३५.०० ६११.६७ 
एकूण ७६१० २०५०१०.०० ६८३३६.६७ 
डी-११ एकूण २१२६५३.०० ७०८८४.३३ 
दत्तमत ४८२५४१५६.०० | १९६०८४७१९८.६७ 
एकूण अनिवार्य भारित ८००.०० २६६.६७ 
एकूण ४८२५४९५६.०० | १६०८४९८५.३३ 


